अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२१-२२ 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, 
(०१(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 

(२२१५ १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र. ६४/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १६ जुले, २०२१ 


वाचा :- 


. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६ एप्रिळ, २०२१ 

. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दि.१५.४.२०२१ 
. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दि.१२.५.२०२१ 
. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दि.४.६.२०२१ 
५. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दि.२८.६.२०२१ 
६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जून, २०२१ 


Cc WwW A -5 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वेतनभत्ते खर्च 
भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना 
सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित 
आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता ३६,सहायक 
अनुदाने (वेतन) खर्चासाठी एकूण रुपये ६५.२०८१ कोटी इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक २, ३ व ४ 
च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळा आहे. तसेच ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
खर्चासाठी एकूण रुपये ३५.०० कोटी इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक ५ च्या शासन निर्णयान्वये 
संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात आला असून, आता जिल्हा परिषदांचा एकूण वेतनखर्च 


शासन निर्णय क्रमांक: बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


विचारात घेऊन संबंधित जिल्हा परिषदांना पुढील वेतननिधी तसेच विहित अटी व शार्तींची पूर्तता 
करणा-या जिल्हा परिषदांना पुढील वेतनेतर निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) साठी 
रुपये ११,४५,००,०००/- व ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) साठी रुपये १५,००,०००/- असे एकूण 
रुपये ११,६०,००,०००/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी साठ लाख HH) इतके अनुदान संबंधित मुख्य 
लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना मंजूर व वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. उपरोक्त लेखाशीर्षातर्गत सन २०२०-२१ चा अखर्चित निधी शासनास 
जमा करण्याच्या अधीन सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून, अखर्चित निधी शासनास जमा 
केल्याशिवाय निधी कोषागारातून आहरित करण्यात येऊ नये. वेतनेतर निधी संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी, मोटरवाहन, विद्युत देयके, पेट्रोल/ तेल/वंगण 
इत्यादी बाबींसाठी आवऱ्यकतेनुसार वापरावा. 


३. या झासन निर्णयामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची 
दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी 
आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. या निधीचा अन्य बाबींवरील खर्च ही 
वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व अशा कृतीसाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र राहतील. 


४. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी 
/ शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिका-यांची राहील. तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.६.२०२१ च्या परिपत्रकातील सूचनांप्रमाणे खर्चामध्ये काटकसर होईल, 
याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


षु. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. पुढील 
मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा परिषदांनी नोंद 
घ्यावी. 


हः या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. रुपये १५,००,०००/- इतका वेतनेतर निधी वितरीत करण्यास वित्त विभाग अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक १८२/व्यय-३, दिनांक २७ मे, २०२१ अन्वये सहमती प्राप्त झाळी आहे. तसेच शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक ६ एप्रिळ, २०२१ व दिनांक 
२४ जून, २०२१ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात व बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत 
सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. वित्त विभागाच्या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटी 
व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१६११३५०४३५२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA MAHADEV 
RAJENDRA 2% 

DN: c=IN, o=Governmen it Of Maharashtra, 

ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 

DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9e6d5121ea1547c5b6abac50546c5 


82bc9cb02d8c4ee0e57eb3442ad725208b5, 
r= 90328c2fc4e73b881 bcfea3b 


GENGAJE (0000 
(राजेंद्र म. गेंगजे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 
qo, संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 
१३. कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
१४. कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१५. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक १६ जुलै, २०२१ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य 
(जिल्हा स्तर) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने(स्थानिक क्षेत्र) (०१) (०५) नियमित आस्थापना (२२१५१८८१)" 


अ. | जिल्ह्याचे नांव | सन २०२१-२२ करीता या शासन निर्णयान्वये वितरीत | या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष 
क्र. करण्यात येणारे अनुदान २२१५१८८१ खाली वितरीत 
३६, सहायक | ३१, सहायक | वितरीत करण्यात करण्यात येत असलेले 

अनुदाने अनुदाने । येत असलेली एकूण एकूण अनुदान 
(वेतन) (वेतनेतर) रक्‍कम (३--४) (अक्षरी रुपये) 

| 9 | ? 2 & y § 

।१ | ठाणे १०००००० १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 

2 | रायगड 3400000 3400000 रूपये पस्तीस लाख फक्त 

३ | रत्नागिरी ६५००००० ६५००००० रूपये पासष्ठ लाख फक्त 

(४ | सिंधुदुर्ग २५००००० २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 

५ | नाशिक ३५००००० ३५००००० रूपये पस्तीस लाख फक्त 

& धुळे २५००००० ५००००० ३०००००० रूपये तीस लाख wad 

Lo | जळगांव ४५००००० ४५००००० रूपये पंचेचाळीस लाख फक्त 

८ | अहमदनगर ४०००००० ४०००००० रूपये चाळीस लाख फक्त 

९ । पुणे ५०००००० ५०००००० रूपये पन्नास लाख फक्त 

| १० | सातारा ६५००००० ६५००००० रूपये पासष्ठ लाख फक्त 

| ११ | १ | सांगली ३५००००० ३५००००० रूपये पस्तीस लाख फक्त 

१२ | सोलापूर ५०००००० ५०००००० रूपये पन्नास लाख फक्त 

१३ | कोल्हापूर ९०००००० ९०००००० रूपये नव्वद लाख फक्त 

। १४ | ४ | औरंगाबाद ७०००००० ७०००००० रूपये सत्तर लाख फक्‍त 

१५ | जालना ३०००००० ३०००००० रूपये तीस लाख फक्त 

१६ | बीड ४०००००० ५००००० ४५००००० रूपये पंचेचाळीस लाख फक्त 

। १७ | उस्मानाबाद ४५००००० ४५००००० रूपये पंचेचाळीस लाख फक्त 

१८ | लातूर ६०००००० ६०००००० रूपये साठ लाख फक्त 

१९ | अकोला २५००००० २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 

२० | वाशिम १५००००० १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 

२१ | अमरावती ५५००००० ५००००० ६०००००० रूपये साठ लाख फक्त 

२२ | यवतमाळ 3000000 3000000 रूपये तीस लाख फक्त 

२३ | वर्धा ४०००००० ४०००००० रूपये चाळीस लाख फक्त 

२४ | नागपूर ८०००००० ८०००००० रूपये Vall लाख फक्त 

२५ | भंडारा २५००००० २५००००० रूपये पंचवीस लाख फक्त 

२६ | गोंदिया १०००००० १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 

२७ । चंद्रपूर ५०००००० ५०००००० रूपये पन्नास लाख फक्त 

एकूण ११४५००००० १५००००० ११६०००००० रूपये अकरा कोटी साठ लाख फक्‍त 


RAJENDRA MAHADEV GENGAJE 


(राजेंद्र म. गेंगजे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


